महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.१९/(१७७/२०१९)/अर्थ-१ 
Email - vidya.deshpande@nic.in 
Ph. No. 022-2208 388 


जलसंपदा विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चोक 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक :- ३ मार्च, २०२० 


ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ :- शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 
प्रति, 


१. अधीक्षक अभियंता, कोकण पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, रत्नागिरी 


२. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 


३. अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी वैजनाथ 


४. अधीक्षक अभियंता, कुकडी सिंचन मंडळ, पुणे 
५. अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, पुणे 


६. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पा.वि. महामंडळ, औरंगाबाद 


७. अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प मंडळ, नागपूर 


८. अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक 


९. अधीक्षक अभियंता, नागपूर पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 


१०.अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) यांत्रिकी मंडळ, वैनगंगानगर, अजनी 


११.अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी मंडळ, नांदेड 


१२.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, बीड 


१३.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, वैनगंगानगर, अजनी, नागपूर 


१४.अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, यवतमाळ 


१५.अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा प्रकल्प मंडळ, अमरावती 
१६.अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे 

१७.अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 

१८. अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, सोलापूर 


१९.अधीक्षक अभियंता अधार सामग्री संकलन, नियोजन व जलविज्ञान मंडळ, नाशिक 
२०.अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, जळगांव 


२१.अधीक्षक अभियंता, उभारणी मंडळ, कोल्हापूर 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 


अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 


कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 


Page 1 of 5 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ठेवियो १०.१९/(१७७/२०१९)/अर्थ-१ 


२. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय 
भविष्य निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) (२२३५-०६०५) या 
लेखाशीर्षाखालील मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील 
मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. २७,२३,४१८/- (रक्‍कम रू. सत्ताव्वीस लक्ष, 
तेवीस हजार, चारशे अठरा फक्त) इतका निधी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 
३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. ३१.०३.२०२० 
पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून 
त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत efor निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक इत्यादीचा 
तपशील झासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली नमूद केलेल्या 
ळेखाशीर्षाखालीळ खर्च - Aor निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रिकस्निलिएडान स्टेटमेंट) 
महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ६० 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (योजनेतर) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाली संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे वितरीत 
केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००३०३१३०००३१७२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Rode Pralhad (टा क 
Shankar Date: 2020.09.08 15:26:54 10500 
(प्रल्हाद रोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र - विवरणपत्र 
We - 9) महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) प्रधान सचिव (जसं.) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Page 2 of 5 


आय 0004 


शासन ज्ञापन क्र.ठेवियो १०.१९/(१७७/२०१९)/अर्थ-१ दि. 3 ATA, 2020 सोबतचे सहपत्र 


अधीक्षक अभियंता, कोकण 
पाटबंधारे मंडळ, कुवारबाव, 
रत्नागिरी 


कै. नारायण राघो 
सावंत 


एसआयडी - २१ 


श्रीमती निलीमा 
नारायण सावंत, पत्नी 


एकुण 


आय ००१३ 


अधीक्षक अभियंता, कोल्हापूर 
पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर 


१ कै. रेवणनाथ 
पांडुंरंग खोत 


कालवा निरीक्षक 
(अ.आ.) 


PWMH/8048 


श्रीमती नंदाताई 
रेवणनाथ खोत, पत्नी 


२) कै. शिवाजी 
लक्ष्मण पाटील 


कालवा निरीक्षक 
(अ.आ. 


PWMH/9&9¢3 


श्रीमती सरीता शिवाजी 
पाटील, पत्नी 


एकुण 


आय ००१४ 


अधीक्षक अभियंता, बीड 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, परळी 


वैजनाथ 


१) कै. प्रताप गुणवंत 
सुरवसे 


एलटीसी - 
२/२३५ 


श्रीमती साधना प्रताप 
सुरवसे, पत्नी 


२) कै. वामन 
आबाजी बावणे 


एलटीसी - 
२/११२ 


श्रीमती कुसुम वामन 
बावणे, पत्नी 


एकुण 


आय ००१७ 


अधीक्षक अभियंता, कुकडी 
सिंचन मंडळ, पुणे 


१) कै. ईश्वर 
रामलाल रजपूत 


सफाई कामगार 


कुपावि - १/६२४ 


कु. सोनम विनोद 
पटवाने, भाची 


२ कै. महेंद्र 
श्रीकृष्ण गांधी 


वरिष्ठ लिपीक 


PW- ६८३६२ 


श्रीमती आश्विनी महेंद्र 
गांधी, पत्नी 


एकुण 


आय ००२४ 


कार्यकारी संचालक, गोदावरी 
मराठवाडा ofa. महामंडळ, 
औरंगाबाद 


कै. बळीराम मारोती 
इनकर 


अकुठाल 
कामगार 


एलआयडी - 
३२० 


श्रीमती सुनंदा बळीराम 
इनकर, पत्नी 


एकुण 


आय ००३१ 


आय ००३२ 


अधीक्षक अभियंता, गोसीखुर्द 
प्रकल्प मंडळ, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता व 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, नाशिक 


कै. चंद्रशेखर 
नारायण BAHL 


१) कै. पंडीतराव 
यशवंत दौंड 
२) कै. शाम दगा 
बागुल 
३)कै. सोपान निवृत्ती 
सातपुते 


वरीष्ठ लिपीक 


बीआरबीएन - 
४८०६३ 


PWMH/&89¢8 


PWMH/&8828 


IP/AID - 9832 


श्रीमती माधूरी 
चंद्ररोखर दांभरकर, 
पत्नी 


श्रीमती लिलाबाई 
पंडीतराव दौंड 
श्रीमती जिजाबाई शाम 
बागुल,पत्नी 
श्रीमती ताराबाई 
सोपान सातपुते, पत्नी 


एकुण 


१८०,००० 


१७ 


आय ००३३ 


आय ००३७ 


आय ००३८ 


अधीक्षक अभियंता, नागपूर 
पाटबंधारे मंडळ, नागपूर 


अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) 


यांत्रिकी मंडळ, वैनगंगानगर, 
अजनी 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 


अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी 
मंडळ, नांदेड 


१ कै. देवराव 
गोविंदराव देवतारे 


के. महावीर 
गणपतसिंग ठाकुर 


कनिष्ठ अभियंता 


बीआर / बीएन - 
५४२६६ 


बीआरबीएन - 
४०१५९ 


यांअकविना - 
९९/२२९ 


कै. प्रकाश दयानंद 


१) कै. गंगाधर 
सायन्ना निलेवार 


मदतनीस 


शिपाई 


जीएमडीए - २७१ 


VPHDN- ३१ 


श्रीमती वनिता देवराव 
देवतारे 

श्रीमती निलीमा 
सुनिलराव मुळे (पत्नी) 


श्रीमती साधना 
महाविरसिंग ठाकुर 


श्रीमती सुनिता प्रकाश 
कोतवाल, पत्नी 


श्रीमती चंद्रकला 
गंगाधर निलेवार, पत्नी 


६०,००० 


६०,००० 


Page 3 of 5 


आय ००४० 


१९ 
आय ००४१ 
२० 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
बीड 


अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ 


अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
२१ आय ००४ वैनगंगानगर 
4 , अजनी, नागपूर ।|मरसकोल्हे 


२) कै. हाजीपाझा 
खाजा मोहियोद्दीन 


१ कै. चांदपाशा 
गुलाब शोख 
२) गोपाळ दासू 
जाधव 


के. देवचंद 
तुळशीराम 


के. बाबुराव 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
यवतमाळ 


२२ आय ००४५ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा 
प्रकल्प मंडळ, अमरावती 


आय ००४९ 


एकुण ३००,००० 


अधीक्षक अभियंता, पुणे 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे 


आय ००५८ 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड 


आय ००६५९ F : नांदेड 
पाटबंधारे मंडळ, नांदेड 


विश्वनाथ इदलगावे 


qe. नंदकिशोर 
सखाराम शेलुकर, 


Yo. लखन 
बाबुलाल भरतव्दारे 


३के. राजेंद्र 
जानकीप्रसाद 
वानखडे 

४)के. धनराज झु. 
गावंडे 

पके. धनराज 
नथ्थुजी हिवरकर 


१)के. कुमार 


कालवा निरीक्षक 


उपविभागीय 
अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


मदतनीस 


बिनतारी 


वाल्मीक सटाले 
२कै. विलास येदू 
भालेराव 

३)के. नितीन 
विश्वनाथ पाटोळे 
gp. पोपट श्रीहरी 
आटोळे 


१) कै. रमेठा 
ईश्वरअप्पा स्वामी 
२) कै. सिताराम 
तुळशीराम 
चिलकेवार 

3) कै. ठोख मिया 
शेख भिकन 

8) कै. माधव 
धोंडीबा कांबळे 


यंत्रचालक 
हवादाब 
यंत्रचालक 
शिपाई 


मजूर 


मुकादम 


स्था. अ. 
सहाय्यक 


एमडीए २/४२४ 


बीआरबीएन - 
४४१६४ 


श्रीमती शाहजहोाबेगम 
हाजीपाझ्ा खाजा 
मोहियोद्दीन, पत्नी 


श्रीमती लतीफा 
चाँदपाशा शोख, पत्नी 


बीआरएन 
३६१११ 


एनआयडी (एस) 
/ एन जीपी - ३७ 


बीआरबीएन - 
३४०१६ 


बीआरबीएन - 


४३७६५ 


उवपावि - ५७६ 


उवपावि - ४०९ 


उवपावि - ४८६ 


उवपावि - ३६५ 


KID - १९४ 


KID/DD/42 


UPPDY/Z44 


श्रीमती मंगळ गोपाळ 
जाधव, पत्नी 


श्रीमती मंजु देवचंद 
मरसकोल्हे, पत्नी 


श्रीमती कमल बाबुराव 
इदलगावे, पत्नी 


श्रीमती रजणी 
नंदकिशोर शेलुकर, 
पत्नी 

श्रीमती ताराबाई लखन 
भरतव्दारे, पत्नी 


श्रीमती वैशाली राजेंद्र 
वानखडे, पत्नी 


श्रीमती इंदु ध. गावंडे, 
पत्नी 

श्रीमती विठाबाई 
धनराज हिवरकर, पत्नी 


श्रीमती सरोज कुमार 
सटाले, पत्नी 

श्रीमती केरावती 
विलास भालेराव, पत्नी 
श्रीमती संध्या नितीन 
पाटोळे, पत्नी 

श्रीमती रंजना पोपट 
आटोळे 


श्रीमती अन्नपुर्णा रमेश 
स्वामी, पत्नी 


बीआर/बीएन 
४३५५७ 


PPDY/8&0 


PPDY/889 


PPDY/9994 


श्री. तुषार सिताराम 
चिलकेवार, मुलगा 


श्रीमती शोख आशाबी 
शेख मिया, पत्नी 
श्रीमती कौडल्याबाई 
माधव कांबळे, पत्नी 
श्रीमती सुनंदाबाइ 
रमेश दवणे, पत्नी 
श्रीमती गयाबाई मेश्राम 
नरवाडे, पत्नी 


६०,००० 


३२३,४१८ 


अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र |कै. शहाली पांडूरंग jared चालक = |PWMH/ ७५७०९ [श्रीमती वंदना शहाजी 
विकास प्राधिकरण, सोलापूर |कांबळे कांबळे, पत्नी 
एकुण 
अधीक्षक अभियंता अधार स्थापत्य पीडब्लूएमएच / |श्रीमती विजया दुयोधन 
आय ००६३ सामग्री संकलन, नियोजन व ।काशिनाथ पोळ अभियांत्रिकी ७२१८३ पोळ, पत्नी 
जलविज्ञान मंडळ, नाशिक सहाय्यक 


आय ००६० 


१) के. कांतीलाल ।मजुर श्रीमती संगिता 
बाबुलाल निकम कांतिलाल निकम, 


२ कै. रविंद्र श्रीमती मंगला रविंद्र 


श्री 
अधीक्षक अभियंता व एकनाथ अहिरराव अहिरराव, पत्नी 
श्रीमती 


आय ००७६ प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास ।३) कै. सुरेश कृष्णा [मती कलाबाई सुरेश 
प्राधिकरण, जळगांव पवार पवार, पत्नी 


8) कै. आत्माराम श्रीमती अंजनाबाई 
भगा पवार आत्माराम पवार, पत्नी 


अधीक्षक अभियंता, उभारणी ।१)कै. शिवाजी टेवि (विवयां) श्रीमती मंदा शिवाजी 

मंडळ, कोल्हापूर पांडुरंग कदम उसिंवि-५६ कदम, पत्नी 
रके. सुभाष उप अभियंता  |॥"॥"॥५॥-/६०३३६ [श्रीमती शोभा सुभाष 
१२९४५ रामचंद्र डबे डबे, पत्नी 
शाखा अभियंता |॥२/॥॥-/६१०५१ श्रीमती लक्ष्मीबाई ६०,००० 
पाटीलबुवा हिंगे, आई 


१८०,००० 


VHT) २७,२३,४१८ 


Digitally signed by Rode Pralhad Shankar 


DN: CN = Rode Pralhad Shankar, C = IN, S = 
Rode P ral h ad Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Water Resources Department 
5 h an kar Date: 2020.03.03 15:27:34 +05'30' 
(प्रल्हाद रोडे ) 


अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


2२939650०5 


